माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
बोराडी ग्रामपंचायत, ता. शिरपूर, जिल्हा धुळे 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३६)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) झासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत बोराडी 
ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०२.२५ कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
२,२४,९९,२२२.०० (रुपये दोन कोटी चोवीस लक्ष नव्याण्णव हजार दोनशे बावीस फक्त) किंमतीचा सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल ग्रामविकास अधिकारी, बोराडी ग्रामपंचायत यांनी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद धुळे यांची 
तांत्रिक मान्यता घेऊन सादर केला आहे. बोराडी ग्रामपंचायतीने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० 
जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३६)/ तां.क.१ 


बोराडी ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या एकूण रू. २,२४,९९,२२२.०० (रुपये दोन कोटी चोवीस लक्ष नव्याण्णव 
हजार दोनशे बावीस फक्त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन 
शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र- 
१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 

२. अटीवशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा बोराडी ग्रामपंचायत राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) बोराडी ग्रामपंचायतीने प्राप्त बक्षीस रकमेतील रू. ७७८.०० रकमेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर 
केलेला नाही. सदर रक्‍कम कमी असल्याने त्यांनी या रकमेचा उपयोग माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत 
घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धांच्या विजेत्यांना वक्षिस वितरणासाठी करावा. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत बोराडी ग्रामपंचायतीस “ग्रामपंचायत- ५ हजार ते १० हजार लोकसंख्या” 
राज्यस्तरावर रू. ०१.५० कोटी व भूमी थीमॅटिक क्षेत्रातील उच्चतम कामगिरीसाठी ७५.०० लक्ष असे एकूण ०२.२५ 
कोटी एवढ्या रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ०१.१२५ कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना 
वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
उपरोक्त परिच्छेद-१ व परिच्छेद-२(४ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळी असल्याने बोराडी 
ग्रामपंचायतीस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रु. ०१.१२५.०० कोटी (रुपये एक कोटी बारा लक्ष पन्नास हजार फक्त) 
रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास झासन मान्यता देत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३२००३५०३००४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM. 

RYA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2,5.4,.20=3978ce8e745a9 1 e0561f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac520e61 
061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087E 
FOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM. 


Date: 2024.02.23 20:12:29 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३६)/ तां.क.१ 


४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५ मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

७ विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे 

९) मुख्याधिकारी, बोराडी ग्रामपंचायत 


qo) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३६)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३६)/ तां.क.१, 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप प्रदान करण्यात आलेली 
रक्‍कम (रु.) 

| १__| २ ३ 
Proposed Devarai Plantation @ Vipassana Kendra in 

ey Boardi village (Existing trees covered 94% of area) (Total 29,33,390.00 
Plant: 2000, Total Area: 3 acre) 
Proposed Plantation @ Grampanchyat office area, Boradi 

२ with water provision and tree guards 4,34,982.00 
(Total Plant: २५०, Total Area: ०.९ acre) 
Proposed Roadside Plantation with tree guards along 

3 Sangavi-Boradi-Palasner Road (Total Plants: 940, Total 94,93,928.00 
Approx. Length: 400 meters) 
Proposed Plantation near Forest Area with water provision 

a and tree guard in Boradi village (Total Plant: ७५०, Total १६,९५,१०४.०० 
Area: 2 acre) 
Proposed Plantation @ Popatyacha Pada in Boradi village 

षु with water provision and tree guard (Total Plants: ६९०, १६,००,९४०.०० 
Total Approx. Area: 2 Acre) 
Proposed Plantation @ Primary Health Centre with tree 

६ १८,८९,५८४.०० 
guard (Total Plants: ६००, Total Approx. Area: २.८ Acre) 
Proposed Plantation @ Boradi Sub-Station with tree 

Ey 92,28, 4C¥.00 
guard (Total Plants: 00, Total Approx. Area: 2 Acre) 
Proposed Rejuvenation of Percolation Tank 34,44, 40§.00 
Proposed LED Light Installation @Existing Light Poles २६,४९,५८४.०० 
Estimated Cost for Installation Cost of Renewable Energy 
Sources ON-GRID Solar Power Generation System of 

वि महा . 38,38,293.00 
Capacity in KW for required location come under Boradi 
GP (१० locations) (Total Capacity-30kWp) 

he | Enhancement Awareness and Participation 99,224,092 .oo 

१२ Consultancy Charges 8,193,000,00 

एकूण २,२५,००,०००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


